महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळ मर्यादित, नाशिक या महामंडळावर 
अध्यक्ष , उपाध्यक्ष व संचालक नियुक्‍तीबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक - आविम २०१५/प्र.क्र.१६२/का.३ 
मंत्रालय(विस्तार), मुंबई ४०००३२. 
दिनांक २३ जुले, २०२० 


वाचा :- 


१) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, 
नाशिक यांचे पत्र जा.क्र.आविम/प्रशा/पोट नियम दुरुस्ती/३६९१/२०१५, दि.०१/०१/२०१६ 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपविधीमध्य सुधारणा 
करण्याविषयी चर्चा करण्याकरिता दि.९/१२/२०१५ रोजी, रविभवन, नागपूर येथे मा.मंत्री, 
आदिवासी विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग अध्यादेश क्र.७, दि.१८/०४/२०१६ 

आदिवासी विकास विभाग शासन निर्णय क्रमांक - आविम २०१५/प्र.क्र.१६२/का.३, 

दि.२९ जून, २०१६. 


can) 


AN 
~— 


<< 


शासन निर्णय :- 


दि.२९ जून, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास 
महामंडळ मर्यादित, नाशिक या महामंडळावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व संचालक नियुक्‍त करण्याबाबत 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. या शासन निर्णयान्वये वाचा ४ मधील सदर शासन 
निर्णय रद्द करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थाळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७२३१५१३४९५५२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Laxmikant 
Gopalrao 
Dhoke 


(ल.गो.ढोके) 
झासनाचे उप सचिव 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव. 


शासन निर्णय क्रमांकः आविम २०१५/प्र.क्र.१६२/का.३ 


२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 

३. मा.उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव. 

४. मा.मंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव. 

५. मा.राज्यमंत्री (आदिवासी विकास), यांचे खाजगी सचिव. 

६. मा.संसद सदस्य (सवी. 

७. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा) 

८. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद) 

९. मा.विधीमंडळ सदस्य (सवी. 

१०.मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 

१२.प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 

१३.प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.प्रधान सचिव (सहकार), सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.आयुकक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

१६.सहसचिव, केंद्रिय जनजाती कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१७.संचालक, ट्रायफेड, ट्रायबलको-ऑपरेटीव्ह मार्केटींग डेव्हलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया 
लि.एनसीयुआय बिल्डिंग, दुसरा मजला, ३ श्री इन्टीट्युहान एरिया, ऑगस्ट क्रांती मार्ग, 
नवी दिल्ली ११००१६. 

१८. आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे. 

१९.सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, पुणे. 

२०.व्यवस्थापकीय संचालक, आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक. 

२१.संचाळक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

२२.सर्व सह सचिव/उप सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२३.सह निबंधक, सहकारी संस्था(आदिवासी विकास), नाशिक. 

२४.अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे/नाशिक/नागपूर/अमरावती. 

२५.सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 

२६.प्रादेशिक व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ. 

२७.सर्व कार्यासने, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२८. निवडनस्ती, कार्यासन क्र.३, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


३ झिकपषवरसदआिसवा बसप्पा 


पृष्ठ २ पैकी २ 


